सृष्टी मित्र पुरस्कार सन २०१८-१९ आयोजित 


करण्याबाबतत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही २०१७/प्र.क्र.२९/तां.क.३ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १० ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना - 


पर्यावरण विषयक बाबींची जाणीव जनमानसांत निर्माण करुन पर्यावरणाच्या संरक्षण व संवर्धनार्थ 
विस्तृत प्रमाणात जनजागृती करण्याच्या Gees महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षापासून म्हणजे 
२०१० पासून “सृष्टीमित्र” ही योजना राबविण्यात येत आहे. तदनुषंगाने सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यस्तरीय 


सृष्टीमित्र पारितोषिकासाठी स्पर्धेचे आयोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 


पर्यावरण विषयक व्यापक जनजागृती विद्यार्थी, महिला तसेच नागरिकांमध्ये करण्यासाठी “सृष्टीमित्र 
पारितोषिक” या योजनेंतर्गत राज्यस्तरावर विविध स्पर्धाचे आयोजन करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


स्पर्धा विविध गटांसाठी आयोजित करण्यात येत असून त्यात शालेय व महाविद्यालय प्रकलप, छायाचित्र, 
घोषवाक्य, बालसाहित्य, स्लाईड शो, सर्वोत्तम इको क्लब, पर्यावरण संवर्धनात महिलांचा सहभाग, शाश्वत 


विकासासाठी पर्यावरण शिक्षणातील ward प्रकल्प असे संवर्ग असणार आहे. सृष्टीमित्र पारितोषिक स्पर्धेचे आयोजन 
व समन्वयन, करीत असलेली संस्था- केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत “ सेंटर ऑफ एक्सलन्स” म्हणून नियुक्‍त 
केलेले “पर्यावरण शिक्षण केंद्र पुणे Centre for Environment Education, CEE) यांचेमार्फत करण्यास या शासन 
निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. CEE, पुणे यांनी उपरोक्त कार्यक्रमांतर्गत राबवावयाचे उपक्रम व खर्चाच्या बाबी 


खालीलप्रमाणे :-. 
अनु क्र. कृती कार्यक्रम रक्‍कम 
रुपये 
aa मूल्यांकन समिती बरोबर प्रारंभिक बैठक (पुणे) १०,००० 
a समन्वय बैठक आणि प्रवास खर्च ५०,००० 
३. प्रसिद्धी साहित्य निर्मिती (मुद्रण) ७०,००० 
७ मराठी व इंग्रजी साठी प्रत्येकी एक जाहिरात, एक वेबसाइटसाठी आणि एक सृष्टीमित्र 
पुरस्काराच्या स्लाईड शो साठी 
© टीप क्र .३ पहावी :वृत्तपत्रात जाहिरातीचे चे स्थान नियंत्रण पर्यावरण विभागाकडून 
केले जाईल. (मराठी आणि इंग्रजी वृत्तमानपत्रात, सबमिठान विंडो वेळेस दोनदा 
8, शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी माहिती संच २,००,००० 


७ पोस्टर आणि ब्रोशर,पत्रके, लिफाफा - संख्या ४००० मराठीत आणि १००० इंग्रजी 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही २०१७/प्र.क्र.२९/तां.क.३ 


षु. 


पर्यावरण विभागाच्या ई च्या शाळांमध्ये जिल्हा स्तरावर.एस.एस 


७ प्रसार माध्यम, स्वयंसेवी संस्था, शाळा यांचासाठी माहिती संच, स्थानिक पातळीवर 
शाळा, माध्यम समूह, छायाचित्रे/लेखक क्लब, इ .बॅनरद्वारे माहिती देण्यासाठी 


कार्यक्रम आयोजित करणे 
७ ८ जिल्हे ८ - रुपये ३०,०००/- 


कडा 


२,४०,००० 


महिलांमध्ये लोकप्रिय मासिकांमध्ये जाहिरात 
e fasted: महिला योगदानकर्ते श्रेणीवर आधारित 
© 20 3 जाहिराती 2 x ५०,००० 


4,00,000 


सृष्टीमित्र पुरस्काराच्या वेबसाईट पुननिर्मिती 
७ 'वेबसाइट अद्यावत आणि विकास शुल्क 


७ सॉफ्टवेअर सुरक्षा ऑडिट //, सर्व्हर, डोमेन, वेब होस्टिंग, इत्यादी, 


७ संसाधन सामग्री लेखन 


१००,००० 


सृष्टीमित्र पुरास्कारच्या प्रसारासाठी स्टडी 
७ प्रसारासाठी Reels डिझाईन ५००० x १० 


५०,००० 


Sse वितरण 

७ निर्मिती आणि छपाई 

७ जाहिरात पेपर एजन्सी निवड आणि वितरण काम देणे 
७ ६ ठाहरा मध्ये x २५,००० 


१५०,०००, 


शि 


प्रकल्प अधिकारी - अनुभवानुसार रु पर्यंत ०००,२५ .< १२ महिने 
७ प्रकल्पाच्या कार्याची अंमळबजावणी 

नेटवक एनजीओ आउटरीच संघासह समन्वय / 
७ प्रकल्प प्रक्रियेचे दस्तऐवजीकरण आणि क्रियाकलाप 


3,00000, 


| 


दोन प्रकल्प सहाय्यक -@ २० 000,x 92 महिने x 2 

७ जिल्हा स्तरावरील प्रचार व प्रसार कार्यक्रमांसाठी मदत 
e प्रवेशिका वर्गीकरण आणि नोंदणी 

७ डाटा एन्ट्री, 

७ माहिती समन्वयन 


४८००००, 


१२. 


प्रवेशिका मूल्यमापन 


१४००००, 


१२३. 


- पुरस्कार निधी * 


२,४८०००, 


१४. 


प्रमाणपत्र रूपरेखा निर्मिती आणि छपाई 


१००००, 


१५. 


साहित्यसामग्री लेखन- 

७ संपादन 

e साहित्याची रूपरेखा तयार करणे 

e सामाजिक माध्यमाद्वारे माहिती नियोजन 


२,०००००, 


१६. 


स्मरणिका प्रकाशन “सृष्टीमित्रांची अभिव्यक्‍ती* 
७ रचना आणि रंगीत छपाई (प्रती ५००) 


१,५००००, 


१७. 


प्रदर्शनासाठी विजेत्या प्रवेशिकांची पॅनल पोस्टर निर्मिती 


७ रचना आणि छपाई प्रवेशिका ६० @ १००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


६००००, 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही २०१७/प्र.क्र.२९/तां.क.३ 


१८. earl मांडण्यासाठी व्यवस्था भाडे ४००००, 


काहा 


१९. प्रोजेक्ट समन्वयन 1. 
० अंमलबजावणी 

e संनियंत्रन बैठकाअहवाल निर्मिती - 
« व्यवस्थापन पुरवठा 


२०. | पुरस्कार वितरण समारंब 3... 
« स्थळ भाडे, भोजन, सजावट 

e प्रेस कीट, 

७ फोटो आणि विडीओ 

७ सीडी तयार करणे आणि प्रसारित करणे 


२१. विजेत्यांची प्रवास, निवास व्यवस्था १,५०,००० 
७ (५ x २००० प्रती व्यक्‍ती 
२२. स्मरणिका वाटप टपाल खर्च ८००००, 
२३. लेखन साहित्य आणि इतर खर्च २००००, 
२४. संपर्क आणि स्थानिक प्रवास २००००, 
२५. संस्थापन खर्च @ १०% ३५९,८००, 
एकूण ३९,५७,८०० 
३. सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेडान, पुणे यांना उपरोक्त कार्यक्रम राबविण्यासाठी उपरोक्त प्रमाणे रुपये 


३९,५७,८००/- ( रुपये एकोणचाळीस लक्ष सत्तावन्न हजार आठशे फक्त ) एवढया खर्चास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. खर्चाचा avait व त्यातील बदल याबाबतचा अधिकार पर्यावरण विभागाकडे असेल. 


४. स्पर्धेचे आयोजन व आयोजनाबाबत सर्व निर्णय पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे हे पर्यावरण विभागाच्या पूर्व संमतीने 
घेतील. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे यांना उपरोक्‍त रुपये ३९,५७,८००/- ( रुपये एकोणचाळीस 
लक्ष सत्तावन्न हजार आठशे फक्त) एवढया मंजूर रक्‍्कमेपैकी खर्चासाठी पहिला हप्ता म्हणून रुपये २९,६८,३५० लक्ष 
( रुपये एकोणतीस लक्ष अडसष्ट हजार Ge) पन्नास फक्त ) एवढा निधी वितरित करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कमेचा धनादेश “Centre For Environment Education”, Pune 
यांच्या नांवे काढण्यात यावा. 

प्‌. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. यू-४, ३४३५- परिस्थितीकी पर्यावरण, ०४, प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण १०३, 
वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (१३) पर्यावरण विषयक 
जनजागृती, शिक्षण व वातावरण बदल कृति योजना (३४३५ १३०२) ३१, सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात उपरोक्‍त लेखाशिर्षाखाली एकूण रुपये ३००.०० लक्ष (रुपये तीन कोटी फक्त ) इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे 

६. उपरोक्त रक्‍कम रुपये २९,६८,३५० लक्ष (रुपये एकोणतीस लक्ष अडसष्ट हजार Tal पन्नास फक्‍त 
अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून “Centre for Environment Education” Pune, 
यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण 
विभाग, मंत्रालय व नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. म. बा. हजारी, सह सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय यांना घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी Centre for Environment Education” Pune यांना 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही २०१७/प्र.क्र.२९/तां.क.३ 


रु २९,६८,३५० /-(रुपये एकोणतीस लक्ष अडसष्ट हजार Heal पन्नास फकत ) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, 
मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाव्दारे वितरित करण्याची कार्यवाही करावी 

9. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं.-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ 
एप्रिळ, २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक 
१८ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टातील अनु.क्र. 3 व ८ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच 
वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
७अ) तसेच सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 
३० जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९१११७३७१३०४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


hil a Digitally signed by Shilpa Chandrashekhar Shirk 

p DN: c=IN, o=Governm: arashtra, ou=Environment 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 

Ch d h kh 2.5.4.20=21b5a39b05a9599cbf12d283890a954dbc03dacea20beb35 

anarasne ar 47439b161f0d9ca7, 
erialNumber=dc3e6352f8ddff6ee7cba172c1b7355f054ad9cebf92 
h i k fb082b587d829c70d70, cn=Shilpa Chandrashe 
S IrKe Date: 2018.08.29 11:18:56 +05'30' 


(शिल्पा चं. शिर्के) 
कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सायन, मुंबई 

४. मा. मंत्री ( पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. संचालक, सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन, सेंट्रल रिजन सेल, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापिरक्षा) महा-१ व महा-२, मुंबई/ नागपूर 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. वित्त विभाग ( अर्थ-७/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई 

११. अप्पर मुख्य सचिव (पर्यावरण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


